आष्टी, जि. बीड येथे तालुका कृषि 
अधिकारी कार्यालय व अधिनस्त ४ मंडळ 
कृषि अधिकारी कार्यालयांच्या बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शासन निर्णय क्र.कृषिआ-२८२४/प्र.क्र.१४९/१६-अओ 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मस्त्यव्यवसाय विभाग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ०९ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ :- १ संचालक (मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
यांचेपत्रजा.क्र.कृआ/मृद७/ताकृअ,आष्टी/इबांप्र/१६३८१/२०२४,दि.२४.०६.२०२४ 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/ 
इमा-२, दि.२५.०९.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


कृषि विभागाची अनेक कार्यालये इतरत्र विखुरलेली असतात. जिल्हा स्तरावरील तसेच, 
तालुका स्तरावरील सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी सुसज्ज इमारतीमध्ये असणे, कामकाजाच्या 
दृष्टीने आवश्‍यक आहे. कृषि विभागाचा लोकसंपर्क लक्षात घेता, विविध विभाग विखुरले गेल्याने 
प्रशासकीयदृष्ट्या व शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सोईचे नाही. शिवाय कार्यरत असलेल्या 
कार्यालयांसाठी मोठया प्रमाणावर परीरक्षणापोटी निधी दयावा लागतो. त्यामुळे खर्चही वाढत 
जातो. कृषि विभागामार्फत शेतकऱयांसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यात येत असल्याने, एकाच 
छताखाली अद्ययावत कार्यालय (कृषि भवन) बांधणे आवश्‍यक आहे. 


कृषि विभागातील, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, आष्टी, जि.बीड व अधिनस्त ४ 
मंडळ कृषि अधिकारी कार्यालयांच्या बांधकामासाठी, संचालक (मृद्संधारण व पाणलोट क्षेत्र 
व्यवस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या बांधकामासाठी उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक 
बांधकाम उपविभाग, आष्टी आणि कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, बीड 
यांनी एकूण रु.५७५.०० लक्ष (अक्षरी रुपये पाच कोटी, पंच्याहत्तर लक्ष फक्त) चे अंदाजपत्रक 
सादर केले आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दि.२५.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.१५ 
कोटी पेक्षा कमी किंमतीच्या इमारतींच्या कामांना उपभोक्ता विभागामार्फत प्रशासकीय मान्यता 
देण्यासाठी, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता यांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार 
तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, आष्टी, जि.बीड व अधिनस्त ४ मंडळ कृषि अधिकारी 
कार्यालयांच्या इमारत बांधकामासाठी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर यांनी रु.५७५.०० लक्ष एवढ्या किंमतीच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक 
मंजुरी प्रदान केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-२८२४/प्र.क्र.१४९/१६-ओ 


यास्तव, संचालक (मृद्संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, आष्टी,जि.बीड या 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संचालक (मृद्संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी 


शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार आष्टी, जि.बीड येथे, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय 
व ४ मंडळ कृषि अधिकारी कार्यालये बांधण्याकरिता रु.५७५.०० लक्ष (अक्षरी रुपये पाच कोटी, 
पंच्याहत्तर लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. त्यानुसार या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कामे करण्यात 
यावीत. 


2. 


a: 


प्रस्तावित कामांच्या वर्षनिहाय खर्चाचे नियोजन पुढीलप्रमाणे राहील. 


आर्थिक वर्ष अपेक्षित खर्च (रु.लक्ष) | सुरू असलेल्या इतर | एकूण मंजूर तरतूद 
कामांसाठी आवड्यक | (रु.लक्ष) 
तरतूद (रु.लक्ष) 
२०२४-२५ 200,00 लक्ष 10] 10 
२०२५-२६ ३७५.०० लक्ष PF eer 
एकूण ५७५.०० लक्ष a ae ee 


ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा, तसेच, विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजुरी घेऊनच काम सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७ 
/तां.क.१, दि.१०/०१/२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 


इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२ 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


ई) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुनच निविदा प्रक्रिया 
हाती घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-२८२४/प्र.क्र.१४९/१६-ओ 


४. सदर कामासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.एच-०८, ४०५९ ३०९२ या लेखाशीर्षाखाली 
उपलब्ध असलेल्या मंजूर नियतव्ययातून अर्थसंकल्पित करुन भागविण्यात येईल. 


५. प्रस्तुत मान्यता वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१७ एप्रिल, 2094 अन्वये प्रसिध्द केलेल्या 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभाग-पाच, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील, परिच्छेद १३४ अंतर्गत, तसेच, नियोजन विभाग, शासन निर्णय 
दि.११ जून, २०१८, तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय दि.२५.०९.२०१९ 
अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार देण्यात येत 
आहे. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२४०९१०१२३९३३५९०१ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 


P RAT | B H A DNL CN = PRATIBHA MADHAV PATIL, C = IN, S = 


htra, O = GOVERNMENT OF 


M A D H AV PAT | L MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE AND ADF 


IT 
Date: 2024.09.10 12:40:39 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम,विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. उप सचिव (अर्थसंकल्प), कृषि पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. संचालक (मृद््‌संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
९. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
१०.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, बीड 

११.विभागीय कृषि सह संचालक, छत्रपती संभाजीनगर 

१२.जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, बीड 

१३.कोषागार अधिकारी, बीड 

१४.निवड नस्ती/१६-ओ 


पृष्ठ 3पैकी३ 


कृषि व पदुम विभाग, शासन निणेय क्र : कृषिआ-२८२४/प्र.क्र.१४९/१६-अ, दि. ९.०९.२०२४ सोबतचे पारेशिष्ट "अ 
"परिशिष्ट - अ" 


Name of the Department : Agricultural Department 


Name of Work : Construction of 1 Taluka Krushi Office & 4 Mondal Office at Jalgaon Tq.Ashti Dist.Beed 


RECAPITULATION SHEET 


Unit Rate Norms 


. Particulars of Scope Rs Per (Sqmt./ Meter/ LumpSum iii 
. etc.) Component Wise Total 
(A) [ESSENTIAL ITEMS (Components) 
a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) 
1 |i) New Building 
Ground Floor (including Plinth Protection) 605.02 33,700.00 Sq. M 20,389,174.00 
Total B.U.A. Total (a(i))|__20,389,174.00 
(b) Fuel Gass Pipeline Sq. M 
(c) Bio Digester as per SSR 2021-22 
No.51.112(K)P.No.276-277 हि po | ae | oo | 
(d) Rain / Roof Water Harvesting 605.02 650 Sq. M 393,263.00 
(e) Solar Roof Top (MOU to be executed) | o | a LS. 1,000,000.00 
(f) Ramp for Handicapes 0 | oo LS. 1,000,000.00 
(g) Furniture 80% of Area on (a(i)) 484.02 7000 Sq. M 3,388,140.00 
Sub Total (b+c+d+e+f+g)|  5,781,403.00 
2 |Water Supply & Sanitary Works 5% of (a(i)) 5% Sub Total(2) 1,019,459.00 
3 _|Electrication 
Internal 5% of (a(i)) 5% 1,019,459.00 
External 6% of (a(i)) 6% 1,223,350.00 
Electrical Equipment LS. LS. 1,000,000.00 
Fire Fighting Arregements etc. 4% of (a(i)) 4% 815,567.00 
Sub Total(3)| _4,058,376.00 
Sub Total(A)| _31,248,412.00 
(B) [MISCELLANEOUS ITEMS 
(i) Compound Wall & Gate 200.00 1000 Rgm 2,000,000.00 
(ii) Internal Roads 200.00 5500 Rgm 1,100,000.00 
(iii) Devlopment of Ground LS. 1,000,000.00 
(iv) Parking LS. 1,000,000.00 
(v) Rataining Wall LS. 0.00 
(vi) Land Scaping (Gardening) LS. 500,000.00 
(vii) Soil Investigation & Detail Land Survey LS. 500,000.00 
(viii) C.C. Drains 200.00 5000 Rgm 1,000,000.00 
(ix) Plinth Protection LS, 0.00 
(x) Dismantling Old Structure LS. | 000 
(xi) Kerbing Paving Block and Other Works LS. 1,000,000.00 
(xii) Flag Post LS. 500,000.00 
Sub Total (B)(i) to (B)(ix)| _ 8,600,000.00 
SubTotal (B)=(1+2+3+B)| _39,848,412.00 
(C) |OPTIONAL ITEMS 
i) Under Ground Water Tank for R/W Harvesting LS. 1,000,000.00 
(Cum 
ii) Water Main Storage and pump hous, bore well LS. 500,000.00 
iii) Air Conditioning LS. 0.00 
iv) Lift LS. | 000 
v) External Toilets LS. 1,000,000.00 
vi) AB Room, Area lighting pumps, Generator etc. LS. 500,000.00 
vii) C.C.T.V. LS. 300,000.00 
Sub Total (C) 3,300,000.00 
Cost Project (P) =A+B+C| _43,148,412.00 
(D) [PROVISIONS 
(i) Contingencies 4% on (a) 4% 815,567.00 
(ii) Green Building 5% on (a) 5% 1,019,459.00 
(ii) GST 18% on (P) 18% 7,766,714.00 
(iv) Price Escalation 10% on (P) 10% 4,314,841.00 
(v) Labour Insurance Charges 1% on (P) 1% 431,484.00 
Sub Total (D) 14,348,065.00 
Total Cost Project (TPC)=A+B+C+D 57,496,477.00 
Say Rs} _57,500,000.00 
(i)| Bldg Proper Cost Rs 33,700.00 per Sqm 
(ii)| Elect. Work Rs 6,707.84 per Sqm 
(iii) | Water Supply Rs 1,685.00 per Sqm 
(iv) |For (i) + (1)-- (iii) Rs 42,092.84 perSqm 
(v)|Total Project Cost = TCP / Area (as per "a") Rs 37,107,303.00 
Rs 61,332.36 per Sqm 
Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 
PRATIBHA 8 = Maharashtra ~ GOVERNMENT OF 
MADHAV PATIL बक ccos 
( प्रतिभा पाटील ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


